भूसंपादन आस्थापना - कोकण विभाग 

विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या अस्थायी पथकांना 
दिनांक १.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपमु-२०२२/प्र.क्र.१२४/अ-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- १०.०४.२०२३ 


वाचा-१) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.६/अ-३, दिनांक १७.१०.२०२२. 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :-- 


वित्त विभागाच्या दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयाने दि.०१.०३.२०२३ दि.३१.०८.२०२३ या कालावधी 
करीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबत मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण, यांनी त्यांचे दि.२४.०२.२०२३ च्या पत्रानुसार त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे. यापूर्वी दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. 
२८.०२.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर भूसंपादन 
कार्यालयामध्ये कार्यरत पदांचा आकृतीबंध निश्चित झालेला नसल्यामुळे वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्‍त, कोकण, यांचे अधिनस्त विभागातील भूसंपादन कार्यालयातील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांच्या भूसंपादन आस्थापनेवरील विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या 
अस्थायी पथकांकडे असलेले प्रलंबित काम लक्षात घेऊन एकूण ६८ अस्थायी पदांना शासनाच्या 
दि.१७.१०.२०२२ रोजीच्या निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. आता सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र अ मध्ये नमूद ६८ अस्थायी पदांना दि.१.०३.२०२३ ते 
३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटी/शर्तींवर शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे- 
१) कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी Rea नाही वा व्यपगत झालेले नाही. 
२) अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये सदर पदांचा समावेश आहे. 
२. याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र.सी-१,२०२९ जमीन महसूल-(००) ००१, संचालन व प्रशासन 
(09) भूमी संपादन आस्थापना (योजनेतर) (०१) (०१) आयुक्‍त, कोकण - दत्तमत (२०२९ ००४६) 
०१, वेतन व (०२) भूमी संपादन आस्थापना (योजनांतर्गत) - (०२) (०१) आयुक्‍त, कोकण - दत्तमत 
(२०२९ ०१८२) ०१, वेतन या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून तो खर्च वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ या 
वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व प्रत्यक्ष खर्च वर्षाअखेरीस 
संबंधित संपादक विभागाकडे (महसूल व वन विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

४. सदर पदांच्या आवरऱ्यकतेबाबत दि.३१.०८.२०२३ पूर्वी आढावा पूर्ण करण्याच्या अधीन राहून 


सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२२/प्र.क्र.१२४/अ-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४१०२००३३०१२१९ असा 
आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KEDARPRATAP JAYSING PATIL 

K E D A R P R ATA P DN: CN = KEDARPRATAP JAYSING PATIL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


JAYSING PATIL झक 
Date: 2023.04.11 16:21:50 +05'30" 


(केदारप्रताप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत - प्रपत्र अ 


प्रति, 
१) प्रधान महालेखापाल-१(लेखापरीक्षा/अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई (५ प्रती) 
३ जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग 
४ जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 
५) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग 
६) संचालक, लेखा व कोषागारे , मुंबई 
७ संचालक, नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड (अलिबाग), रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग. ओरोस) 
९) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३ व ४/वित्तीय सुधारणा-१) 
१० नियोजन विभाग 
११) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ जलसंपदा विभाग, मुंबई 
१२) ब-१, ई-१,अ-१, अ-३, अ-४ कार्यासने, महसूल व वन विभाग 
१३) निवड नस्ती (अ-२). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२२/प्र.क्र.१२४/अ-२ 


प्रपत्र अ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: अपमु-२०२३/प्र.क्र.९२४/अ-२, दि.१०.०४.२०२३ सोबतचा THAT 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव / पथकाचे नाव 'पदनाम ple योजनेतर / 
संख्या | योजनांतर्गत 
g २ ३ ¥ ष्‌ 
जिल्हा रायगड 

१ उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | १ योजनेतर 
रायगड-अलिबाग मंडळ अधिव 
एकूण ०२ 

२ पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | १ योजनेतर 
काळ प्रकल्प (२), माणगाव शिरस्तेदार g 
मंडळ अधिव 
लेखनिक g 
Rm | 8 
एकूण ०५ 

३ पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | १ a 
सेंटर क्र.१, उरण शिरस्तेदार/अव्व्ल कारकुन g 
मंडळ अधिव 
लिपिक-टंकलेखक g 
facet = TR 
शिपाई | 8 
एकूण ०६ 

डु पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | १ a 
सेंटर क्र.१, पनवेल उपलेखापाल g 
शिरस्तेदार g 
मंडळ अधिव २ 
लिपिक-टंकलेखक २ 
शिपाई | 8 
रखवालदार 
एकूण ०९ 

ष्‌ पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | १ a 
सेंटर क्रमांक ३, पनवेल शिरस्तेदार/अव्व्ल कारकुन g 
मंडळ अधिव 
लिपिक-टंकलेखक g 
facet = TR 
Roe | 8 
एकूण ०६ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२२/प्र.क्र.१२४/अ-२ 


६ । उपविभागीय अधिकारी, पनवेल अव्बल कारकून रि ia 
(एमआयडीसी पदे) लिपिक-टंकलेखक १ 
एकूण ०२ 

७ | जिल्हाधिकारी कार्यालय (भूसंपादन ) अव्वल कारकून २ | योजनांतर्गत 
लिपिक-टंकलेखक g 
एकूण ०३ 
रायगड जिल्हयाची एकूण प ३३ 

जिल्हा रत्नागिरी 

८ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बिशेष भूसंपादन अधिव रि 1 
रत्नागिरी मंडळ अधिव Q 
| Roe =| 8 
एकूण 3 

९ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण | विशेष भूसंपादन अधिव रि | 
रेल्वे १, रत्नागिरी अव्वल कारकून १ 
मंडळ अधिव २ 
लिपिक-टंकलेखक g 
| oes | 
शिपाई १ 
एकूण | oo | 

१० | उपविभागीय धकारी, दाप अव्वल कारकून रि | 
(बि.भू.सं.अ., को. कृ.बि.दापोली या मंडळ अधिव रि 
कार्यालयाचा कर्मचारीवृंद उ.वि.अ., लिपिक-टंकलेखक g 
दापोली यांच्याकडे वर्ग ) 1 शिपा | ९ 
एकूण o¥ 
रत्नागिरी जिल्हयाची एकूण प शड 

जिल्हा सिंधुदुर्ग 

११ पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),ल.पा. अव्बल कारकून रः a 
(संलग्न जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग) मंडळ आधिव 2 
लिपिक - टंकलेखक g 
| शिपा |. ९ 
एकूण ow 

१२ पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), जिल्हा । उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) g - 

मुख्यालय, सिंधुदुर्ग 

अव्बल कारकून १ 
मंडळ अधिव 3 
लिपिक-टंकलेखक g 
| शिपाई | 8 
एकूण ०७ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२२/प्र.क्र.१२४/अ-२ 


१३ । उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), इमारत । उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | १ 7 
व दळणवळण, सिंधुदुर्ग अव्बल कारकून १ 
मंडळ अधिव 
लिपिक-टंकलेखक g 
| sos Roe 7713||र्‍र्‍९ 
एकूण o& 
पंधु याची एकूण प १६ 
१४ । विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण | सहायक आयुक्‍त (भूसंपादन) १ योजनेत्तर 
विभाग, कोकण भवन अव्बल कारकून २ 
लिपिक - टंकलेखक > 
| शिपाई | 8 
एकूण ०५ 
'एकूण प ६८ 
एकूण पदे ६८ 


KEDARPRATAP 
JAYSING PATIL 


MAHARASH 
DEPARTMENT 
Date: 2023.04.11 16:22:07 +05'30' 


Digitally signed by KEDARPRATAP JAYSING PATIL 
GC s 


DARPRATAP JAYSING PATIL, C = IN 


( केदारप्रताप पाटील ) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल ब वन विभाग 


S = Maharashtra, 0 = GOVERNMENT 
TRA, OU = REVENUE AND FOREST 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


